न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील नांदेड 
व धुळे प्रयोगशाळेमध्ये कार्यरत सहायक 
रासायनिक विश्लेषक, गट-ब संवर्गातील 
अधिका-यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.४३९ (भाग-१) /पोल-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जानेवारी २०२४ 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन आदेश क्र.एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.४२८/पोल-४, दि.१३.०५.२०१९ 
२) प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय यांचे पत्र क्र.न्या. 
/मुं/गो/७३८-७३९/२०२३,दि.०३.१०.२०२३ व इतर पत्रे. 
३)झशासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 
४ीशासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.०३.०४.२०१७ 


शासन आदेश :- न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक 
रासायनिक विश्ळेषक, गट-ब संवर्गातील सरळसेवा कोट्यातील Rad पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांना संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये २ वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात आलेली आहे. सदर अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याचा प्रस्ताव संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
शासनास सादर केलेला आहे. त्यास अनुसरून खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. (2) मधील अधिकाऱ्यांनी 
सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब या पदावरील त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या 
पूर्ण केला असल्याने त्यांचा या पदावरील परिविक्षाधीन कालावधी स्तंभ (५) येथे त्यांच्या नावासमोर नमूद 
केलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येत असून स्तंभ क्र.(६) मधील दिनांकापासून त्यांची नियुक्‍ती नियमित 
तत्वावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव आयोगाने नियुक्तीचा । परीविक्षाधीन नियुक्ती 
क्र नियुक्तीसाठी दिनांक कालावधी पूर्ण नियमित 
शिफारस केल्याचा करावयाचा 
केलेला प्रवर्ग दिनांक (म.नं) | दिनांक (म.पू) 
Lar | 2 3 1 ४ षु ६ 
7 श्री. वि.बा.सुवर्णकार इ. मा.व. १६.०८.२०१९ | 03.08.2024 | ०४.०९.२०२१ 
(Against 
OBC Sports) 
श्री. श.भा. गटकळ इ. मा.व. २६.०९.२०१९ | १२.१०.२०२१ | १३.१०.२०२१ 
श्री. शा. वे. बोंदर खुला १६.०८.२०१९ | २०.०९.२२१ । 29.08.2029 
४ श्री. स.आ. चौधरी खुला १६.०८.२०१९ | १२.०९.२०२१ | १३.०९.२०२१ 
५ श्री. म. गु. खेडकर इ.मा.व. १६.०८.२०१९ | ०२.१०.२०२१ | ०३.१०.२०२१ 


शासन निर्णय Hata: एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.४३९ (भाग-१) / 'पोल-४ 


& डॉ. ह. डी. जिरीमाळी इ.मा.व. २८.०८.२०१९ | ११.०९.२०२१ | १२.०९.२०२१ 
9 श्री. भा. तु. भोईर अ.ज २२.०८.२०१९ । १६.११.२०२१ | १७.११.२०२१ 
८ श्री. प्र. नि. कांबळे अ.जा. १६.०८.२०२१ | २५.०९.२०२१ | २६.०९.२०२१ 
९ श्री. के. तु. पिठे अ. ज. १९.०८.२०१९ | १५.११.२०२१ | १६.११.२०२१ 
| ao. | श्री. भा. रा. पाटील इ.मा.व १९.०८.२०१९ | २२.०८.२०२१ | २३.०८.२०२१ 
। ११ | श्री. a. ना. आहिरे खुला १९.०८.२०१९ | ३०.०८.२०२१ | ३१.०८.२०२१ 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०१९१६०४५५२७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDHAKAR 
SHAHAJI YADAV 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
उपसंचालक, सर्व प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 


Digitally signed by SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c69 1 d7a8c477d6ac39c1904204f442b5 
2d728d48a67a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A576ADA378C3E1 DDFF427C2BC46B5A5C32BC32EF80F7 
A47SABFA122778AAAD72, cn=SUDHAKAR SHAHAJ! YADAV 


Date: 2024.01.09 16:04:22 +05'30' 


(सुधाकर यादव) 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
निवड नस्ती / गृह विभाग (पोल-४) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


